आरोग्य विषयक सेवाचे मुल्यांकन 
करण्याकरिता सर्वेक्षण करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३२२/आरोग्य -३ अ 
मंत्रालय, १० मजला, संकुल इमारत, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, मुंबई 
तारीख: ३० ऑगस्ट,२०१८ 


वाचा - 
सह सचिव केंद्रीय आरोग्य व कुंटूब कल्याण (स्वास्थ अनुसंधान विभाग) मंत्रालय नवी दिल्ली यांच 
इंग्रजी पत्र क्र. D.O.NO.T.99099/02/2049-HR Date 3rd. July, २०१७ 


प्रस्तावना - 

आरोग्य विषयक सुविधा अधिक परिणाम कारक होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने Health 
Technology Assessment हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून त्याद्वारे देशात आरोग्य विषयक 
सेवाचच तपासणी व मुल्याकंन करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामधील आरोग्य संस्था मार्फत 
पुरविण्यात येणाऱ्या सेवाचे मुल्याकंन करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक - 

केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुंटूंब कल्याण विभागाच्या उपरोक्त पत्रान्वये केंद्र शासन देशातील 
सेपूर्ण नागरीकांना आरोग्य विषयक सुविधा देण्यास वचनबध्द असल्याचे नमुद करुन Health 
Technology Assessment हा कार्यक्रम हाती घेतळा आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत देशात आरोग्य 
विषयक सेवाचे मुल्याकंन करण्यात येणार आहे. याकरीता राज्यामधील आरोग्य संस्थामार्फत 
पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य विषयक सेवाची तपासणी व मुल्याकंन करण्यासाठी समन्वयक नेमण्यात 
आले आहे. 

महाराष्ट्र राज्यासाठी सेठ जी.एस.मेडीकळ कॉलेज आणि के.ई.एम. हॉस्पिटल मुंबई या 
संस्थेची समन्वयक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली असून सदर संस्थेमार्फत ठाणे, पुणे व बीड 
जिल्हयातील आरोग्य संस्थामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य Gard सर्वेक्षण करुन त्याबाबतचा 
अहवाल केंद्र शासनास सादर करण्यात येणार आहे. 

याबाबत सूचित करण्यात येते की, Health Technology Assessment हया कार्यक्रमाअंतर्गत 
आरोग्य विषयक सेवांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी उपसंचाळक ठाणे, पुणे व औरंगाबाद यांनी त्यांच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३२२/आरोग्य -३ अ 


अधिपत्याखालील संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना उक्त संस्थेस 
सर्व्हेक्षण करताना केंद्र शासनाने सुचित केल्याप्रमाणे आव्यक सहकार्य करण्याबाबत तात्काळ सूचना 
देण्यात याव्यात तसेच स्वत: AAT: लक्ष पुरवून सर्व्हेक्षणाकरीता आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


संचालक तथा डीन सेठ जी.एस. मेडीकल कॉलेज आणि के.एम.हॉस्पिटल मूंबई यांनी संबंधित 
उपसंचालक आरोग्स सेवा मंडळ यांच्याशी समन्वय साधून सर्वेक्षण करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८३०१४३७२७२३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


R aj e a) d fa Health Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e248 1f77ad50aba9dc28 
bb31a482e03c7ee7b6f64d8, 
oe serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa24e20d6f8 
S h a mM fa OJ | Ka U rte 985f510118e6fc1af8b04a443ee8, cn=Rajendra Shamraoji 
Kaurte 
Date: 2018.08.30 16:51:12 +05'30' 
रा.शा.कौरते 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, (रुग्णालये राज्यस्तर) आरोग्य Val, PASAT, Fag 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे/पुणे/औरंगाबाद 

५. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे/पुणे/बीड 

६. संचालक, तथा डीन सेठ जी.एस. मेडीकल कॉलेज आणि के.एम.हॉस्पिटल, परळ 
मुंबई-४ ०००१२ 

७. अ.स. (आरोग्य-४ )सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवड नस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


